सपवर्वा-9015/1/2024-1)₹59<70-(0॥॥1॥0)-८0-076२॥1॥॥0॥ MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजना लागु करण्याबाबत. 


1/140942/2024 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक- २३ जानेवारी, २०२४ 
संदर्भ:- शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, दिनांक २७.०४.२०२३ 


शुद्धीपत्रक :- 


नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दिनांक 
३१.३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट -अ* अ.क्र. ३ -अ*मधील योजनेसाठी अपात्र कर्जदार क्र. १ 
ची अट रद्द करण्यात आली असून त्याऐवजी अ.क्र. २ मध्ये पात्र कर्जदार क) मध्ये फसवणूक, गैरव्यवहार 
करून घेतलेल्या कर्ज प्रकरणामध्ये संबंधीत कर्जदारांविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाईला 
कोणतीही बाधा न येता त्यांना सदर योजनेसाठी पात्र करण्यात आले आहे हे वाचावे. 


शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, दि. २७.०४.२०२३ अन्वये वरील प्रमाणे 
करण्यात आलेल्या सुधारणांव्यतिरिक्‍त इतर आदेश शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७- 
स, दि. १५.११.२०१७ व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, दि. २६.०२.२०१८ 
प्रमाणे कायम आहेत. 


सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२३१५०४४२०७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Signed by Vandana 
Punamchand Jain 

Date: 23-01-2024 15:32:54 
Reason: Approved 


(वंदना जैन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 


१. सर्व मा. विधान सभा सदस्य / मा. विधान परिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई ०३२. 

२. मुख्य महाव्यवस्थापक (नागरी बँका), भारतीय रिझर्व्ह बँक, सेन्ट्रल ऑफीस, १ ला मजला, 
गारमेंट हाऊस, वरळी, मुंबई-१८ 

३. उपमुख्य सरव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, सेन्ट्रल ऑफीस, १ ला मजला, गारमेंट हाऊस, 
वरळी, मुंबई-१८ 

४. सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 


ATTA 9झनाशुक्षप्रफप्रेनिर्यि-युभाईबी/य २७ प्रक ९प्सवी/हार्स>! MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


1/140942/2024 ७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव, दि महाराष्ट्र अर्बन को.ऑप.बँक फेडरेशन,लि.,भारतीय 
क्रिडा मंदिर,४ था मजला,पीबीनं ७१२०,वडाळा,मुंबई-०३१ . 
८. अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. बँक असोसिएशन लि. मुंबई. 
९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती करण्यात येते 
की, सदरहु शासन निर्णयास व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. 
१०. निवड नस्ती. 


प्रत:- माहितीस्तव, 
१. मा. मंत्री (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२. 
२. अ.मु.स. (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


